Reg . No . NPCITY/ 236 / 2015-17 
Published on 5th November 2015 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक ३२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४, २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ [ पृष्ठे १३ , किंमत : रुपये ८. ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७० . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक - नविशा - कक्ष- २- ३११० - २०१५ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , अंतर्गत महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची 
अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम , २०१० चे नियम ६ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , किरण कुरुंदकर , जिल्हाधिकारी बुलडाणा या 
प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगांव जामोद नगर परिषदेमधील नामनिर्देशित सदस्याच्या नियुक्तीकरीता, दिनांक 
२० ऑक्टोबर २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेल्या उमेदवारास नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात 
आले आहे. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर परिषदेचे नाव 


नामनिर्देशित उमेदवाराचे नाव 


C 


( २ ) 


जळगाव जामोद 


राजेश प्रभुदास गोटेचा 


बुलडाणा : 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ . 


किरण कुरुंदकर , 
जिल्हाधिकारी , 
बुलडाणा. 


( १ ) 


अ - एक - अ -१ -( १६८२) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९-नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७१ . 


BY COLLECTOR 

ORDER 


No . NVS - Desk - 2 - 31 10 - 2015. 


In exercise of the powers conferred by Rule 6 ofMaharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats 
( Qualification and Procedure for appointment of nominated Councillors ) Rules 2010. I, Kiran Kurundkar 
Collector, Buldana hereby publish the name of person who has been declared nominated member of the 
Jalgaon Jamod Municipal Council in Buldhana District in the special meeting held on Dt. 
20th October 2015 . 


SCHEDULE 


Sr . No. 


Name of Municipal 

Council 


Name of the nominated 

Candidate 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Jalgaon Jamod 


Rajesh Prabhudas Gotecha 


Buldana : 
Dated the 27 October 2015 . 


KIRAN KURUNDKAR , 

Collector, 
Buldana. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १७२ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक - नविशा -कक्ष- २- ३११२ - २०१५ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , अंतर्गत महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती (नामनिर्देशित सदस्यांची 
अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम , २०१० चे नियम ६ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी ,किरण कुरुंदकर, जिल्हाधिकारी बुलडाणा या 
प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , बुलडाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा नगर परिषदेमधील नामनिर्देशित सदस्याच्या नियुक्तीकरीता, दिनांक 
२० ऑक्टोबर २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेल्या उमेदवारास नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात 
आले आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर परिषदेचे नाव 


नामनिर्देशित उमेदवाराचे नाव 


(१ ) 


(२ ) 
सिंदखेडराजा 


म्हस्के सुरेश मालाजी 


बुलडाणा : 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ . 


किरण कुरुंदकर , 
जिल्हाधिकारी , 
बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७३ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No . NVS- Desk- 2 - 3112- 2015. 


In exercise of the powers conferred by Rule 6 of Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats 
( Qualification and Procedure for appointment of nominated Councillors ) Rules 2010 . I, Kiran Kurundkar 
Collector , Buldana hereby publish the name of person who has been declared nominated member of the 
Sindkhedraja Municipal Council in Buldhana District in the special meeting held on Dt. 20th October 2015 . 


SCHEDULE 


Sr. No . 


Name of Municipal 

Council 

( 2 ) 


Name of the nominated 

Candidate 


( 3 ) 


Sindkhedraja 


Mhaske Suresh Malaji 


Buldana : 
Dated the 27 October 2015 . 


KIRAN KURUNDKAR , 

Collector, 
Buldana . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७४ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
वाचा : -( १) मा . प्रधान सचिव , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्र . कृउबास- २००६-प्र .क्र .- ४३९ -११-स , 

दि . ३-११-२००७ . 
( २ ) मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्र . पणन -५/निवडणूक / २००७, दिनांक १५ नोव्हेंबर २००७ . 
(३) या कार्यालयाचे आदेश क्र . विनियम / कृउबास /निवडणूक /९३२५/ २०१५ दिनांक ९- ७- २०१५.. 
( ४) श्री . एस . डब्ल्यु. डोंगरे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पातुर तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, 

पातुर यांचे पत्र क्र . ७२३ दिनांक १५-९ - २०१५ . 
क्रमांक विनियम - कृउबास-निवडणूक- १२०६६ - २०१५. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय वाचा क्र . ( १ ) व ( २) मधील पत्रान्वये मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी मा . प्रधान सचिव, सहकार , 
पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय , मुंबई -३२ यांचे आदेश क्रमांक कृउबास -२००६-प्र . क्र . ४३९ -११ - स , दिनांक ३- ११-२००७ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार 
समित्यांचे फी द्वारे होणारे वार्षिक उत्पन्न रुपये ५ कोटी पर्यंत आहे अशा सर्व बाजार समित्यांचेनिवडणूक कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था 
यांनी जाहीर करणेबाबत आदेशित केलेले आहे . 

आणि त्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती , पातुर या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याकरिता श्री . एस . डब्ल्यु . डोंगरे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पातुर यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी कृषि उत्पन्न पणन (विकास 
व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १३( १ )( अ ), ( ब ) ( ब- १ ) मधील जागांकरिता दि . २० - ७ - २०१५ रोजी निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध केला. 
त्यानुसार शेतकरी प्रतिनिधी- सेवा सहकारी संस्था- सर्वसाधारण , शेतकरी प्रतिनिधी- सेवा सहकारी संस्था - इतर मागासवर्गीय , शेतकरी प्रतिनीधी- सेवा 
सहकारी संस्था महिला शेतकरी प्रतिनिधी सेवा सहकारी संस्था भटक्या जाती/विमुक्त जमाती, शेतकरी प्रतिनिधी ग्रामपंचायत सर्वसाधारण , शेतकरी 
प्रतिनिधी -ग्रामपंचायत - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक , व्यापारी / अडते , हमाल व मापारी या सर्व १८ जागांकरिता दिनांक १३ -९ -२०१५ रोजी मतदान 
झाल्यानंतर दि . १४ -९ - २०१५ रोजी मतमोजणी होवून निवडणूक निकाल जाहिर केला आहे व तसा निवडणुकीच्या निकालाबाबतचा अहवाल संदर्भीय पत्र 
क्र . ( ४ ) अन्वये सादर केलेला आहे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९-नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


त्याअर्थी, आता शासन निर्णय क्रमांक एपीएम - २०८१- ३६३६०- ४४० - ११ - सी , दिनांक ५ -९ - १९८१ आणि आदेश क्र . कृबास - २००६- प्र .क्र . ४३९ 
११ - स , दिनांक ३- ११ - २००७ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये , मी , ज्ञानदिप म . लोणारे ,जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ चे पोटकलम ( ४ ) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व 
विनियमन) अधिनियम , १९६७ चे नियम ८३ च्या तरतुदीच्या अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती पातुरवर निवडून आलेल्या सभासदांची नावे त्यांच्या 
कायम पत्त्यासह व ते ज्या मतदार संघातून निवडून आले, त्या तपशिलासह खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


अनुसूची 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पातुर या समितीचे संचालक मंडळाची नावे व पत्ते 
निवडून आलेल्या सभासदांचे नावे निवडून आलेल्या सभासदांचा पूर्ण पत्ता ज्या मतदार संघातून निवडून आले आहेत 

तो मतदार संघ 
(२) 
सर्वश्री पाचपोर जगदिश अभिमन्यु मु . अडगाव, पो. पिंपळखुटा , ता . पातुर शेतकरी प्रतिनिधी / सेवा सहकारी संस्था 

मतदार संघ/ सर्वसाधारण 
महल्ले विष्णुपंत नारायण मु . पो . दिग्रस , ता . पातुर , जि . अकोला शेतकरी प्रतिनिधी / सेवा सहकारी संस्था 

मतदार संघ / सर्वसाधारण 
लखाडे आत्माराम ज्ञानदेव मु . पो . चतारी, ता . पातुर , जि . अकोला शेतकरी प्रतिनिधी/ सेवा सहकारी संस्था 

मतदार संघ/ सर्वसाधारण 
वाट ज्ञानदेव उकर्डा मु . पो . पिंपळखुटा, ता . पातुर , जि . अकोला शेतकरी प्रतिनिधी/ सेवा सहकारी संस्था 

मतदार संघ / सर्वसाधारण 
धाडसे दिपक संभुजी मु. चिंचखेड, ता . पातुर , जि . अकोला शेतकरी प्रतिनिधी / सेवा सहकारी संस्था 

मतदार संघ/ सर्वसाधारण 
देवकर बबनराव नथ्थुजी मु . पो . अंधारसांगवी , ता . पातुर , जि . अकोला शेतकरी प्रतिनिधी/ सेवा सहकारी संस्था 

मतदार संघ / सर्वसाधारण 
देवकते साहेबराव धारेराव 

मु . पो . पाढूर्णा, पो . चोढी, ता . पातुर , शेतकरी प्रतिनिधी/ सेवा सहकारी संस्था 
जि . अकोला . 

मतदार संघ/ सर्वसाधारण 
चव्हाण चरण लक्ष्मण मु . पो . गावंडगाव , ता . पातुर , जि . अकोला . शेतकरी प्रतिनिधी / सेवा सहकारी संस्था 

मतदार संघ/ भटक्या जाती किंवा विमुक्त 


४ 


५ 


७ 


८ 


जमाती 


९ 


महल्ले गोपाल गणपतराव 


मु . पो . आलेगांव , ता . पातुर, जि . अकोला . 


१० 


देशमुख सौ . आशाताई सुभाषराव 


मु . पो . पिंपळखुटा, ता . पातुर , जि . अकोला . 


११ 


राठोड सौ . बेबीबाई हिरासिंग 


मु . शेकापूर , पो . आलेगांव , ता . पातुर , 
जि . अकोला . 
मु . पो .शिर्ला, ता . पातुर , जि . अकोला 


१२ 


अंधारे सौ . रूपाली चंद्रकांत 


शेतकरी प्रतिनिधी/ सेवा सहकारी संस्था 
मतदार संघ/ इतर मागासवर्गीय 
शेतकरी प्रतिनिधी/ सेवा सहकारी संस्था 
मतदार संघ/ महिला 
शेतकरी प्रतिनिधी/ सेवा सहकारी संस्था 
मतदार संघ / महिला 
शेतकरी प्रतिनिधी/ ग्रामपंचायत मतदार 
संघ/ सर्वसाधारण 
शेतकरी प्रतिनिधी/ ग्रामपंचायत मतदार 
संघ / सर्वसाधारण 
शेतकरी प्रतिनिधी/ ग्रामपंचायत मतदार 
संघ / अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित 
जमाती 


१३ 


नेव्हाल सुरेश दलपत 


मु . पो . तुलंगा खु., ता . पातुर , जि . अकोला 


१४ 


इंगळे विजय जन्मजय 


मु . पो . आस्टुल , ता . पातुर, जि . अकोला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४, २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


अनुसूची- चालू 

( ३ ) 


( १) 


( २ ) 


( ४ ) 


१५ 


बोचरे विजय वसंतराव 


मु . पो . आलेगांव , ता . पातुर , जि . अकोला 


शेतकरी प्रतिनिधी/ ग्रामपंचायत मतदार 
संघ/ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक 
व्यापारी / अडते मतदार संघ 


१६ 


टप्पे अर्जुन राजाराम 


मु . कोठारी , पो . खानापूर , ता. पातुर , 
जि . अकोला 
मु . पो . पातुर , ता. पातुर, जि . अकोला 
मु . पो . पातुर , ता . पातुर, जि . अकोला 


१७ सुभानखाँ. हाजी कालेखाँ 
१८ शे. मुख्तार शे. नाजीम 


व्यापारी/ अडते मतदार संघ 


हमाल/ मापारी मतदार संघ 


सदरची अधिसुचना आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिली असे . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७५ . 


वाचा : — ( १) मा . प्रधान सचिव , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई-३२ यांचे आदेश क्र . कृउबास -२००६-प्र.क्र .- ४३९- ११- स , 

दि . ३ - ११ - २००७ . 
( २) मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्र . पणन-५/निवडणूक/ २००७, दिनांक १५ नोव्हेंबर २००७. 
(३) या कार्यालयाचे आदेश क्र . विनियम/ कृउबास/ निवडणूक / ९३२५ / २०१५ दिनांक ९-७- २०१५. 
( ४) श्री. एस . पी. पोहरे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, बाळापूर तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 

बाळापूर यांचे पत्र दिनांक १५- ९ -२०१५ . 


क्रमांक विनियम - कृउबास-निवडणूक - १२०८५- २०१५. 


ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय वाचा क्र . ( १ ) व ( २ ) मधील पत्रान्वये मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी मा . प्रधान सचिव , सहकार , 
पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय , मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्रमांक कृबास - २००६- प्र .क्र . ४३९- ११ - स , दिनांक ३- ११- २००७ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार 
समित्यांचे फी द्वारे होणारे वार्षिक उत्पन्न रुपये ५ कोटी पर्यंत आहे अशा सर्व बाजार समित्यांचेनिवडणूक कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 
यांनी जाहीर करणेबाबत आदेशित केलेले आहे. 


आणि त्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बाळापूर या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याकरिता श्री . एस . पी . पोहरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, बाळापूर यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती . त्यांनी कृषि उत्पन्न पणन (विकास 
व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १३( १)( अ ), (ब ) ( ब-१ ) मधील जागांकरिता दि . २०- ७- २०१५ रोजी निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध केला. 
त्यानुसार शेतकरी प्रतिनिधी- सेवा सहकारी संस्था भटक्या जाती /विमुक्त जमाती व शेतकरी प्रतिनिधी-ग्रामपंचायत - अनुसूचित जाती/ जमाती या दोन 
मतदार संघाची निवडणूक अविरोध झाल्याने इतर मतदार संघात शेतकरी प्रतिनिधी- सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण , शेतकरी प्रतिनीधी- सेवा सहकारी 
संस्था - इतर मागासवर्गीय , शेतकरी प्रतिनिधी - सेवा सहकारी संस्था - महिला राखीव , शेतकरी प्रतिनिधी- ग्रामपंचायत - सर्वसाधारण , शेतकरी प्रतिनिधी 
ग्रामपंचायत - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक , व्यापारी/ अडते, हमाल व मापारी या सर्व जागांकरिता दिनांक १३- ९ - २०१५ रोजी मतदान झाल्यानंतर 
दि . १४ -९- २०१५ रोजी मतमोजणी होवून निवडणूक निकाल जाहिर केला आहे व तसा निवडणुकीच्या निकालाबाबतचा अहवाल संदर्भीय पत्र क्र . ( ४ ) 
अन्वये सादर केलेला आहे . 


त्याअर्थी, आता शासन निर्णय क्रमांक एपीएम - २०८१-३६३६० - ४४०-११- सी , दिनांक ५-९ - १९८१ आणि आदेश क्र . कृबास- २००६-प्र . क्र . ४३९ 
११ - स , दिनांक ३- ११- २००७ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये, मी . ज्ञानदिप म . लोणारे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ चे पोटकलम ( ४) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


विनियमन ) अधिनियम , १९६७ चे नियम ८३ च्या तरतुदीच्या अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती बाळापूरवर निवडून आलेल्या सभासदांची नावे 
त्यांच्या कायम पत्त्यासह व ते ज्या मतदार संघातून निवडून आले, त्या तपशिलासह खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे . 

अनुसूची 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती , बाळापूर या समितीचे संचालक मंडळाची नावे व पत्ते 
अ.क्र . निवडून आलेल्या सभासदाचे नाव निवडून आलेल्या सभासदाचा पूर्ण पत्ता ज्या मतदार संघातून निवडून आले आहेत 

तो मतदार संघ 
( १) ( २) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ राऊत राजेशकिसनराव मु . हसनापुर , पो . मोरगांव सादिजन, 

शेतकरी- सेवा सहकारी संस्था मतदार 
ता . बाळापूर , जि . अकोला. 

संघ- सर्वसाधारण 
ताथोड सेवकराम महादेवराव मु . पो . कसुरा , ता . बाळापूर , जि . अकोला शेतकरी- सेवा सहकारी संस्था मतदार 

संघ- सर्वसाधारण 
३ काळे रामभाऊ रायभान मु . तामशी, पो . बटवाडी बु ., 

शेतकरी- सेवा सहकारी संस्था मतदार 
ता . बाळापूर, जि . अकोला . 

संघ- सर्वसाधारण 
४ नेमाडे रविंद्र पांडुरंग मु . पो . डोंगरगाव , ता . बाळापूर , 

शेतकरी- सेवा सहकारी संस्था मतदार 
जि . अकोला . 

संघ- सर्वसाधारण 


५ 


पाटील ( लोड ) संदीप दादाराव 


मु . पो . मनारखेड , ता . बाळापूर , 
जि . अकोला . 


शेतकरी- सेवा सहकारी संस्था मतदार 
संघ- सर्वसाधारण 


कराळे संजय त्र्यंबकराव 


मु . सागद , पो . निंबा.. 
ता . बाळापूर , जि . अकोला . 


शेतकरी- सेवा सहकारी संस्था मतदार 
संघ - सर्वसाधारण 


मांगटे (पां) पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 


शेतकरी- सेवा सहकारी संस्था मतदार 
संघ - सर्वसाधारण 


/ 


तायडे सौ . उमाबाई पांडुरंग 


तायव 


शेतकरी- सेवा सहकारी संस्था मतदार 
संघ- महीला 


९ 


दांदळे सौ . प्रगती गजानन 


मु . पो . व्याळा., 
ता . बाळापूर, जि . अकोला. 
मु . पो . मोखा , 
ता . बाळापूर , जि . अकोला. 
मु . पो . पारस , 
ता . बाळापूर , जि . अकोला . 
मु . खामखेड , पो . देगांव , 
ता . बाळापूर , जि . अकोला . 
मु . कोळासा, पो . मनारखेड , 
ता . बाळापूर, जि . अकोला. 


शेतकरी- सेवा सहकारी संस्था मतदार 
संघ - महीला 


१० 


हागे संतोष रामभाऊ 


शेतकरी- सेवा सहकारी संस्था मतदार 
संघ- इतर मागासवर्ग 


११ 


घोंगे कैलास रामभाऊ 


शेतकरी- सेवा सहकारी संस्था मतदार 
संघ-भटक्या जाती/विमुक्त जमाती 
( अविरोध ) 


१२ 


नळकांडे राजेश देवराव 


मु . हिंगणा ( शेळद), पो . कान्हेरी 
गवळी , ता . बाळापूर , जि . अकोला. 


शेतकरी- ग्रामपंचायत मतदार संघ 
सर्वसाधारण 


१३ 


भरणे साहेबराव केशवराव 


शेतकरी-ग्रामपंचायत मतदार संघ 
सर्वसाधारण 


म . जोगलखेड , पो . पारस , 
ता . बाळापूर, जि . अकोला. 
मु . माणकी, पो . देगांव , 
ता . बाळापूर, जि . अकोला. 


१४ सिरसाट गौतम किसनराव 


शेतकरी- ग्रामपंचायत मतदार संघ 
अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती 
( अविरोध ) 
शेतकरी- ग्रामपंचायत मतदार संघ 
आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक 


१५ 


धुमाळे शंकर नारायण 


मु . पो . काजीखेड , ता . बाळापूर , 
जि . अकोला. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


अनुसूची-चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१६ 


सरप रविन्द्र डिगांबर 


व्यापारी व अडते मतदार संघ 


जयहिंद चौक , वाडेगांव , 
ता . बाळापूर, जि . अकोला 


१७ 


गुलाम नफीस गुलाम नबी 


व्यापारी व अडते मतदार संघ 


मु . पो . बाळापूर , ता . बाळापूर , 
जि . अकोला 


१८ 


सरप लक्ष्मण ज्ञानदेवराव 


हमाल व मापारी मतदार संघ 


मु . पो . वाडेगांव , ता . बाळापूर , 
जि . अकोला 


सदरची अधिसूचना आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिली असे . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७६ . 


वाचा : - ( १ ) मा . प्रधान सचिव , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्र . कृउबास - २००६-प्र .क्र .- ४३९ - ११ - स , 

दि . ३-११-२००७. 
( २ ) मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र . पणन -५/निवडणूक / २००७, दिनांक १५ नोव्हेंबर २००७. 


( ३ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . विनियम / कृउबास / निवडणूक / ९३२५ / २०१५, दिनांक ९ - ७- २०१५ . 


( ४ ) श्री . व्ही . एम . बोराळे , सहायक निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला तथा 

निवडणूक निर्णय अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती , पातुर यांचे पत्र क्र . ११, दिनांक २२-९ -२०१५ . 


क्रमांक विनियम- कृउबास -निवडणूक - १२१०० -२०१५ . – 


ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय वाचा क्र . ( १) व ( २ ) मधील पत्रान्वये मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी मा . प्रधान सचिव , सहकार , 
पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय , मुंबई - ३२ यांचे आदेश क्रमांक कृबास- २००६- प्र . क्र . ४३९ - ११- स , दिनांक ३- ११- २००७ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार 
समित्यांचे फी द्वारे होणारे वार्षिक उत्पन्न रुपये ५ कोटी पर्यंत आहे अशा सर्व बाजार समित्यांचेनिवडणूक कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था 
यांनी जाहीर करणेबाबत आदेशित केलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती , बार्शिटाकळी या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याकरिता श्री . व्ही . एम . बोराळे , 
सहायक निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणुन नियुक्ती 
करण्यात आली होती . त्यांनी कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १३(१)( अ), (ब) ( ब- १) मधील जागांकरिता 
दि . २७ - ७- २०१५ रोजी निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध केला. शेतकरी प्रतिनिधी- ग्रामपंचायत - दुर्बल घटक या मतदार संघातील निवडणूक अविरोध झाल्याचे 
जाहिर केले असून उर्वरित सर्व १७ जागांकरिता म्हणजेच शेतकरी प्रतिनिधी - सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण , शेतकरी प्रतिनिधी- सेवा सहकारी संस्था 
महिला राखीव, शेतकरी प्रतिनिधी- सेवा सहकारी संस्था - इतर मागासवर्गीय , शेतकरी प्रतिनिधी - सेवा सहकारी संस्था - भटक्या जाती/विमुक्त जमाती , 
शेतकरी प्रतिनिधी- ग्रामपंचायत - सर्वसाधारण, शेतकरी प्रतिनिधी - ग्रामपंचायत - अनुसुचित जाती/ जमाती , व्यापारी/ अडते , हमाल व मापारी या जागांकरिता 
दिनांक २० -९ -२०१५ रोजी मतदान झाल्यानंतर दि . २१-९ -२०१५ रोजी मतमोजणी होवून निवडणूक निकाल जाहिर केला आहे व तसा निवडणुकीच्या 
निकालाबाबतचा अहवाल संदर्भीय पत्र क्र . ( ४ ) अन्वये सादर केलेला आहे. 


त्याअर्थी, आता शासन निर्णय क्रमांक एपीएम -२०८१-३६३६० -४४०- ११ - सी , दिनांक ५-९ -१९८१ आणि आदेश क्र . कृबास- २००६-प्र .क्र .४३९ 
११ - स , दिनांक ३ - ११ - २००७ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये , मी , ज्ञानदिप एम . लोणारे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ चे पोटकलम ( ४ ) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


( विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ८३ च्या तरतूदीच्या अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती बार्शिटाकळीवर निवडून आलेल्या 
सभासदांची नावे त्यांच्या कायम पत्त्यासह व ते ज्या मतदार संघातून निवडून आले, त्या तपशिलासह खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करीत 
आहे . 


अनुसूची 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती , बार्शिटाकळी या समितीचे संचालक मंडळाची नावे व पत्ते 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


मतदार संघ 


शेरा 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


निवडून आले. 


शेतकरी प्रतिनिधी 
सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 


१ ठाकरे डिगांबर अजाबराव 
२ ठाकरे तुळसाबाई पुंडलीक 
___ नानोटे बाबाराव बळीराम 

जाधव तुकाराम हेमला 
नानोटे देविदास विश्राम 


پی 


० 


ٹی 


म . बहिरखेड , पो . जनुना 
मु . पो . कोथळी बु. 
मु . उजळेश्वर , पो . महान 
मु . पो . लोहगड 
मु. तिवसा, पो . पुनोती खु . 
मु . महागांव , पो . जनुना 
मु . धामणदरी, पो . लोहगड 


वानखडे रमेश राजाराम 


राठोड रोहीदास परसराम 


० 


शेतकरी प्रतिनिधी 


निवडून आले. 


सौ . शेंडे ललीता सुरेश 
देशमुख मंदाताई अरुणराव 


मु . वाघजळी, पो . बार्शिटाकळी 
मु . पो . टिटवा , ता . बार्शिटाकळी 


९ 


सेवा सहकारी संस्था - महिला राखीव 


१० 


गावंडे विवेक यादवराव 


मु . खांबोरा , पो . कानशिवणी 


निवडून आले. 


शेतकरी प्रतिनिधी 
सेवा सहकारी संस्था -इतर मागासवर्ग 


११ 


जाधव अरविंद आत्माराम 


मु . चेलकातांडा , पो . धाबा 


निवडून आले. 


शेतकरी प्रतिनिधी 
सेवा सहकारी संस्था - भटक्या जाती/ 
विमुक्त जमाती 


निवडून आले. 


सौ . कोहर लिलाबाई अशोक 
महल्ले प्रविण रमेश 


मु . चोहोगाव , पो . लोहगड 
मु . पो . खेर्डा बु. 


शेतकरी प्रतिनिधी 
ग्रामपंचायत - सर्वसाधारण 


१३ 


१४ वाहुरवाघ प्रकाश वकिलाजी 


मु . पो . राहीत 


निवडून आले . 


शेतकरी प्रतिनिधी 
ग्रामपंचायत- अनुसूचित जाती/ जमाती 


१५ 


सौ . चव्हाण बेबीताई पुंडलीक 


अविरोध 


मु . पो . काजळेश्वर , 
ता . बार्शिटाकळी, जि . अकोला 


शेतकरी 
ग्रामपंचायत - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक 


१६ 
१७ 
१८ 


मेहफुज खॉ रसुल खाँ 
भंडागे वासुदेव दत्तुजी 
शे. जमीर शे. भिकन 


रा . मौलाणीपुरा, बार्शिटाकळी 
रा. वंजारीपूरा, बार्शिटाकळी 
रा . अकोलीवेस , बार्शिटाकळी 


व्यापारी व अडते 
व्यापारी व अडते 
हमाल व मापारी 


निवडून आले . 
निवडून आले. 
निवडून आले. 


सदरची अधिसूचना आज दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिली असे. 


दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ - नोव्हेंबर ४ , २०१५ / कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १७७ . 
वाचा : - ( १ ) मा . प्रधान सचिव , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्र . कृउबास - २००६-प्र .क्र .-४३९ - ११ - स , 

__ दि . ३ -११ -२००७. 
(२) मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्र . पणन -५/निवडणूक / २००७, दिनांक १५ नोव्हेंबर २००७. 
( ३) या कार्यालयाचे आदेश क्र . विनियम/ कृउबास/निवडणूक /९३४१/ २०१५ दिनांक १०- ७-२०१५ . 
(४ ) श्री . डी . आर.पिंजरकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुर्तिजापुर तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, कृषि उत्पन्न बाजार 

समिती, मुर्तिजापुर यांचे पत्र क्र . १४२ दिनांक २४-९ -२०१५ . 
क्रमांक विनियम - कृउबास-निवडणूक -१२३५७- २०१५. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय वाचा क्र . ( १ ) व ( २ ) मधील पत्रान्वये मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी मा . प्रधान सचिव , सहकार , 
पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय , मुंबई - ३२ यांचे आदेश क्रमांक कृबास - २००६- प्र. क्र . ४३९ - ११- स , दिनांक ३ - ११ - २००७ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे 
फी द्वारे होणारे वार्षिक उत्पन्न रुपये ५ कोटी पर्यंत आहे अशा सर्व बाजार समित्यांचेनिवडणूक कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांनी 
जाहीर करणेबाबत आदेशित केलेले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मुर्तिजापुर या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याकरिता श्री . डी . आर . 
पिंजरकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुर्तिजापुर यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली होती . त्यांनी कृषि उत्पन्न 
पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १३( १ )( अ ), ( ब ) ( ब- १ ) मधील जागांकरिता दि . २७- ७- २०१५ रोजी निवडणूक कार्यक्रम 
प्रसिद्ध केला. त्यानुसार शेतकरी प्रतिनिधी - सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण , शेतकरी प्रतिनिधी - सेवा सहकारी संस्था - इतर मागासवर्गीय , शेतकरी 
प्रतिनिधी- सेवा सहकारी संस्था - महिला , शेतकरी प्रतिनिधी , सेवा सहकारी संस्था भटक्या जाती/विमुक्त जमाती, शेतकरी प्रतिनिधी -ग्रामपंचायत 
सर्वसाधारण , शेतकरी प्रतिनिधी-ग्रामपंचायत - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक , व्यापारी/ अडते , हमाल व मापारी या सर्व १८ जागांकरिता दिनांक 
२० -९ - २०१५ रोजी मतदान झाल्यानंतर दि . २१-९ - २०१५ रोजी मतमोजणी होवुन निवडणूक निकाल जाहिर केला आहे व तसा निवडणुकीच्या 
निकालाबाबतचा अहवाल संदर्भीय पत्र क्र . ( ४ ) अन्वये सादर केलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता शासन निर्णय क्रमांक एपीएम - २०८१ -३६३६० - ४४०- ११ - सी , दिनांक ५ -९ - १९८१ आणि आदेश क्र . कृबास - २००६- प्र .क्र . ४३९ 
११ - स , दिनांक ३- ११- २००७ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये, मी , ज्ञानदिप म . लोणारे ,जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ चे पोटकलम ( ४ ) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व 
विनियमन) नियम , १९६७ चेनियम ८३ च्या तरतूदीच्या अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती मुर्तिजापुर वर निवडून आलेल्या सभासदांची नावे त्यांच्या 
कायम पत्त्यासह व ते ज्या मतदार संघातून निवडून आले , त्या तपशिलासह खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे . 

अनुसूची 
___ कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुर्तिजापुर या समितीचे संचालक मंडळाची नावे व पत्ते 
अ .क्र . निवडून आलेल्या सभासदांचे नावे निवडून आलेल्या सभासदांचा पूर्ण पत्ता ज्या मतदार संघातून निवडून आले आहेत 

तो मतदार संघ 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
सर्वश्री 
१ कावरे अमित रामदास मु . पो . भटोरी, ता . मुर्तिजापुर 

शेतकरी प्रतिनिधी/ सेवा सहकारी संस्था 

मतदार संघ / सर्वसाधारण 
२ कांबे प्रशांत वसंतराव मु . कमळखेड, पो . निंभा, ता . मुर्तिजापुर शेतकरी प्रतिनिधी/ सेवा सहकारी संस्था 

मतदार संघ/ सर्वसाधारण 
३ कांबे राजेश पंजाबराव मु . पो . मंगरूळकांबे, ता . मुर्तिजापुर 

शेतकरी प्रतिनिधी/ सेवा सहकारी संस्था 

मतदार संघ/ सर्वसाधारण 
४ ठाकरे साहेबराव शामराव मु . शेरवाडी, पो . अनभोरा, ता . मुर्तिजापुर शेतकरी प्रतिनिधी / सेवा सहकारी संस्था 

मतदार संघ/ सर्वसाधारण 
५ तिडके सुहास भगवंतराव मु . पो. दुर्गवाडा, ता. मुर्तिजापुर 

शेतकरी प्रतिनिधी/ सेवा सहकारी संस्था 

मतदार संघ / सर्वसाधारण 
६ बोबडे शरद तुळशिराम मु . पारद , ता . मुर्तिजापुर 

शेतकरी प्रतिनिधी/ सेवा सहकारी संस्था 

मतदार संघ / सर्वसाधारण 
अ - एक - अ- २ -( १६८२ ) 


४ 


) 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


अनुसूची- चालू 


( १ ) 


( २ ) 


७ हेराळे मधुकर किसन 


___ मु. पो . कार्ली, ता . मुर्तिजापुर 


८ 


तिडके सौ . शोभा रामदास 


मु. पो. सांगवी , ता . मुर्तिजापुर 


९ 


सरोदे सौ . चित्रा नरेंद्र 


मु . पो . नागोली , ता . मुर्तिजापुर 


१० 


महल्ले गणेशराव किसनराव 


मु . कोळसरा, पो . शेलुबाजार, ता . मुर्तिजापुर 


शेतकरी प्रतिनिधी / सेवा सहकारी संस्था 
मतदार संघ/ सर्वसाधारण 
शेतकरी प्रतिनिधी/ सेवा सहकारी संस्था 
मतदार संघ/ महिला 
शेतकरी प्रतिनिधी/ सेवा सहकारी संस्था 
मतदार संघ / महिला 
शेतकरी प्रतिनिधी/ सेवा सहकारी संस्था 
मतदार संघ / इतर मागासवर्गीय 
शेतकरी प्रतिनिधी / सेवा सहकारी संस्था 
मतदार संघ / भटक्या जाती किंवा विमुक्त 
जमाती 
शेतकरी प्रतिनिधी/ ग्रामपंचायत मतदार संघ / 
सर्वसाधारण 
शेतकरी प्रतिनिधी/ ग्रामपंचायत मतदार संघ/ 
सर्वसाधारण 


११ 


तिरकर महादेव वायलाजी 


मु . पो. ता . मुर्तिजापुर 


१२ 


खंडारे रामचंद्र हरिहर 


मु . पो . बपोरी, ता . मुर्तिजापुर 


१३ वानखडे संजय किसनराव 


मु . पो . खरब ढोरे , ता . मुर्तिजापुर 


वानखडे सुमनबाई भगवानराव 


मु . पो. दातवी, ता. मुर्तिजापुर 


१५ 


सरोदे सुनिल लक्ष्मणराव 


मु . पो . शेलुनजिक, ता. मुर्तिजापुर 


शेतकरी प्रतिनिधी/ ग्रामपंचायत मतदार संघ/ 
अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती 
शेतकरी प्रतिनिधी/ ग्रामपंचायत मतदार संघ/ 
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक 
व्यापारी/ अडते मतदार संघ 
व्यापारी/ अडते मतदार संघ 
हमाल / मापारी मतदार संघ 


१६ अग्रवाल शामसुंदर बजरंगलाल 
१७ भारूकाकिर्तीकुमार हरीओम 
१८ अ . कय्युम शे. मेहबुब 


मु . पो . ता . मुर्तिजापुर 
मु . पो. ता . मुर्तिजापुर 
मु . पो. ता . मुर्तिजापुर 


सदरची अधिसूचना आज दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिली असे . 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१५ . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७८ . 


वाचा : - ( १ ) मा . प्रधान सचिव , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ,मंत्रालय , मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्र . कृउबास - २००६ -प्र. क्र .- ४३९ - ११- स , 

दि . ३- ११ - २००७. 
( २) मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्र . पणन -५/ निवडणूक/ २००७, दिनांक १५ नोव्हेंबर २००७. 
( ३ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . विनियम / कृउबास/निवडणूक / ९४६३/ २०१५, दिनांक १६-७- २०१५. 
( ४) श्री . एस . डब्ल्यु . डोंगरे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अकोट तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, कृषि उत्पन्न बाजार 

समिती, अकोट यांचे पत्र दिनांक ५- १० - २०१५ . 
क्रमांक विनियम - कृउबास-निवडणूक - १२४३०- २०१५. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय वाचा क्र . ( १ ) व ( २) मधील पत्रान्वये मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी मा . प्रधान सचिव , सहकार , 
पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय , मुंबई - ३२ यांचे आदेश क्रमांक कृबास - २००६-प्र . क्र .४३९ - ११- स , दिनांक ३- ११ - २००७ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे 
फी द्वारे होणारे वार्षिक उत्पन्न रुपये ५ कोटी पर्यंत आहे अशा सर्व बाजार समित्यांचेनिवडणूक कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांनी 
जाहीर करणेबाबत आदेशित केलेले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


११ 


आणि ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, अकोट या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याकरिता श्री . एस . डब्ल्यु . डोंगरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अकोट यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती . त्यांनी कृषि उत्पन्न पणन (विकास 
व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १३( १)( अ ), ( ब ) ( ब -१ ) मधील जागांकरिता दि . ३१- ७- २०१५ रोजी निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध केला . 
त्यानुसार शेतकरी प्रतिनिधी - सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण , शेतकरी प्रतिनिधी - सेवा सहकारी संस्था - इतर मागासवर्गीय , शेतकरी प्रतिनिधी- सेवा 
सहकारी संस्था -महिला , शेतकरी प्रतिनिधी - सेवा सहकारी संस्था - भटक्या जाती/विमुक्त जमाती , शेतकरी प्रतिनिधी- ग्रामपंचायत - सर्वसाधारण , शेतकरी 
प्रतिनिधी - ग्रामपंचायत - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, व्यापारी / अडते , हमाल व मापारी या सर्व १८ जागांकरिता दिनांक ४- १०- २०१५ रोजी मतदान 
झाल्यानंतर दि. ५- १० -२०१५ रोजी मतमोजणी होवुन निवडणूक निकाल जाहिर केला आहे व तसा निवडणुकीच्या निकालाबाबतचा अहवाल संदर्भीय पत्र 
क्र . ( ४ ) अन्वये सादर केलेला आहे . 


त्याअर्थी, आता शासन निर्णय क्रमांक एपीएम - २०८१-३६३६० - ४४०- ११ - सी , दिनांक ५ -९ - १९८१ आणि आदेश क्र . कृबास - २००६- प्र .क्र .४३९ 
११- स , दिनांक ३- ११- २००७ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये, मी , ज्ञानदिप म . लोणारे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ चे पोटकलम ( ४) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व 
विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ८३ च्या तरतूदीच्या अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती अकोटवर निवडून आलेल्या सभासदांची नावे त्यांच्या 
कायम पत्त्यासह व ते ज्या मतदार संघातून निवडून आले , त्या तपशिलासह खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे . 

अनुसूची 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती , अकोट या समितीचे संचालक मंडळाची नावे व पत्ते 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


मतदार संघ 


( २ ) 


( ४ ) 


१ 


पुंडकर गजानन गोपाळराव 


शेतकरी प्रतिनिधी - सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 


मु . पो . आसेगाव बाजार , ता . आकोट , 
जि . आकोला 


२ 


चौधरी शंकरराव गजाननराव 


मु . मंचनपुर , पो . सावरा , ता . आकोट , 
जि . आकोला 


३ 


बोंदरे रमेश प्रल्हाद 


मु . शिवपुर , पो . बोर्डी 


गावंडे मोहन बाजीराव 


मु . मरोडा , पो . कावसा 


५ 


म्हैसणे अतुल माधवराव 


मु . लोहारी खुर्द. पो. जळगाव नहाटे , 
ता . आकोट , 
मु . पो . आकोली जहाँगीर 


६ 


जायले मोहनराव जानराव 


फोकमारे सुधीर मधुकर 


मु . पो . देवरी , ता . आकोट 


गावंडे भारतीताई गजाननराव 


मु . पो . केळीवेळी , ता . अकोट , जि . आकोला शेतकरी प्रतिनिधी 


मु . पो . हनवडी 


सेवा सहकारी संस्था - महिला राखीव 


फसाले सुनिता अरुण 
मंगळे राजकुमार माणिकराव 
दामोधर सुभाष शिंगाजी 


मु . धारेल , पो . रेल 


१० 
११ 


शेतकरी प्रतिनिधी - सेवा सहकारी संस्था - इतर मागासवर्ग 


मु . पो . कावसा , ता . आकोट , जि . आकोला शेतकरी प्रतिनिधी- सेवा सहकारी संस्था - भटक्या जाती / 

विमुक्त जमाती 
रा . सोनबर्डी, पो . बळेगाव , ता . आकोट , शेतकरी प्रतिनिधी-ग्रामपंचायत - सर्वसाधारण 
जि . आकोला . 


१२ 


अवारे डिंगाबर श्यामराव 


मु . पो . सावरा , ता . आकोट , जि . आकोला 


शेतकरी प्रतिनिधी-ग्रामपंचायत - सर्वसाधारण 


१३ 
१४ 


महाले डॉ . गजानन शेषराव 
खंडारे वत्सलाबाई रामचंद्र 


रा . निजामपुर ( देवर्डा), पो . पळसोद , 
ता . आकोट , जि . आकोला 


शेतकरी प्रतिनिधी- ग्रामपंचायत - अनुसूचित जाती/ 
जमाती 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २९ -नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७-१३ , शके १९३७ 


अनुसूची- चालू 
( १) (२) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१५ साबळेविलास नासिकराव रा . तरोडा , पो . कावसा, ता . आकोट , शेतकरी प्रतिनिधी -ग्रामपंचायत - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक 

जि . आकोला . 
१६ गावंडे सुनिल श्रीकृष्ण सतीमाता संकुल, सावरकर चौक , व्यापारी व अडते 

ता . आकोट , जि . आकोला . 
१७ अग्रवाल रामबिलास गणेशलाल हिवरखेड रोड , आकोट , ता . आकोट , 

जि . आकोला . 
१८ शे. जमीर शेख ख्वाजा आमीनपुरा , आकोट , जि . आकोला हमाल व मापारी 
___ सदरची अधिसूचना आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिली असे . 


ज्ञानदिप म . लोणारे , 


अकोला : 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ . 


जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अकोला . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७९ . 


वाचा : - गटविकास अधिकारी वर्ग - १ , पंचायत समिती , देऊळगांव राजा यांचे पत्र क्र ./पंसदे/ साप्रवि / आस्था - १/ २१७३/ २०१५, दिनांक 

४- ९ - २०१५ व पंचायत समितीची सभा दिनांक २०- ८ - २०१५ मधील ठराव क्र . ५ . 


आदेश 


क्रमांक - वि . ४- कृउबास दे. राजा -स्थाप्रासं- प्रति. नि - ९२४४- २०१५ . 

ज्याअर्थी, उक्त वाचा अन्वये गटविकास अधिकारी वर्ग- १ , पंचायत समिती, दे. राजा यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती , देऊळगांव राजा येथे 
पंचायत समिती प्रतिनिधी म्हणून पंचायत समिती सदस्य श्री . सुधाकर आनंदराव म्हस्के , मु . गिरोली खुर्द, पो . तुळजापुर , ता . देऊळगांव राजा , 
जि . बुलडाणा यांचे नाव या कार्यालयाला पंचायत समितीची सभा दिनांक २० - ८ - २०१५ मधील ठराव क्रमांक ५ सह कळविलेले आहे . 

त्याअर्थी, मी, निलकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, बुलडाणा महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) १९६३ चे कलम 
१४(४ )( सी ) व कलम १३( १ )( ड ) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन नियम , १९६७ चे नियम ८३ मधील तरतुदीस अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती, देऊळगांव राजा चे संचालक मंडळावर पंचायत समिती , देऊळगांव राजा चे प्रतिनिधी म्हणून श्री . सुधाकर आनंदराव म्हस्के यांची नियुक्ती या 
आदेशाद्वारे करीत आहे. 


निलकंठ करे , 


बुलडाणा : 


जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , बुलडाणा. 


दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १८० . 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी- विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ चे कलम ४( १ ) अन्वये 

क्रमांक -पणन- १- कृउबास-बोरी अरब- गुरेढोरे -नियमन - १६४७५- २०१५. 

मी , जिल्हा उप -निबंधक , सहाकारी संस्था , यवतमाळ महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी -विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ चे 
कलम ४( १) अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाचे कृषि व सहकार विभागाची अधिसूचना क्रमांक एपीएम -२०८१ -३६३४०- ८४० - १- सी , दिनांक ५-९- १९८१ अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारानुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बोरी अरब , ता . दारव्हाचे मुख्यबाजार येथे खालील वर्णन केलेल्या जागी सदर अधिसूचना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २९- नोव्हेंबर ४ , २०१५/ कार्तिक ७- १३ , शके १९३७ 


१३ 


महाराष्ट्र शासनाचे अमरावती विभागाचे राजपत्रात / स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून गुरेढोरे, शेळ्यामेंढ्या , कोंबड्या व कुक्कुटपालन ह्या 
पशुपक्षी पासुन मिळणा- या उत्पन्नाचेनियमन करण्याचे तसेच त्यापासुन मिळणारे उत्पन्नाचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहाराचेनियमन करण्याचे अधिसूचित करीत 


आहे. 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बोरी अरब, ता . दारव्हा मुख्य बाजार आवाराचे खालील वर्णन केलेल्या जागेवर सदर गुरेढोर , शेळ्यामेंढ्या , कोंबड्या 
व कुक्कुटपालन ह्या पशुपक्षीचे बाजार भरविण्यात येईल . 


पुर्वेस : निलेशकुमार नरसिंग पटेल व मालाणी यांची जागा 


पश्चिमेस : वामनराव वासुदेव राऊत यांची जागा 


उत्तरेस : दिनेश बाजोरीया यांची जागा 


दक्षिणेसः दारव्हा - यवतमाळ रस्ता 


उपरोक्त गुरेढोर , शेळ्यामेंढ्या, कोंबड्या व कुक्कुटपालन ह्या पशुपक्षीचे खरेदी विक्रीचेनियमन व नियंत्रण महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री 
( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ त्या खालील नियम १९६७ आणि बाजार समितीचे उपविधीतील तरतुदीनुसार करण्यात येईल . 


यवतमाळ : 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१५ . 


( अवाच्य ), 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , यवतमाळ . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १८१ . 


वाचा : - ( १ ) गटविकास अधिकारी ( श्रेणी- १ ), पंचायत समिती , वाशिम यांचे कार्या. पत्र जाक्र . पं . स . वा / ७०८२- २९१५, दिनांक 

२४ -९ - २०१५ . 


क्रमांक-पणन - स्थानिक - स्व . संस्था प्रतिनिधी - अधिसूचना - ६३९१ - २०१५. 


ज्याअर्थी, वाचा क्रमांक (१ ) नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती वाशिम, जि . वाशिम चे संचालक मंडळावर स्थानिक स्वराज्य संस्था , पंचायत 
समिती , वाशिम चे वतीने श्री . विरेंद्र विनायकराव देशमुख, सभापती ,पंचायत समिती , वाशिम यांचे नाव निर्देशित करणे बाबत कळविले आहे 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी- विक्री (विकास व विनियमन), १९६३ चे कलम १३( १) (इ) च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक बाजार 
समितीवर बाजार क्षेत्रात असलेल्या स्थानिक संस्थांमधून (पंचायत समिती ) चा एक प्रतिनिधी हा संचालक म्हणुन राहील अशी तरतुद आहे. 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ), १९६३ चे कलम (१) ( इ) नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती , वाशिम , 
ता .जि . वाशिम च्या संचालक पदी स्थानिक स्वराज्य संस्था (पंचायत समिती ) मधुन श्री . विरेंद्र विनायकराव देशमुख , सभापती ,पंचायत समिती , वाशिम 
यांचे नाव गटविकास अधिकारी , पंचायत समिती , वाशिम यांचे उपरोक्त वाचा क्र . ( १ ) चे पत्रानुसार जाहीर करण्यात येत आहे . 


वाशिम : 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ . 


( अवाच्य ), 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , वाशिम . 


अ- एक - अ - ३-( १६८२ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


